RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक ५२ ]] 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१९ / पौष ६-१२, शके १९ ४० [ पृष्ठे २०, किंमत : रुपये २०.०० 


.. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


९ ३ 


बुधवार , मार्च २३, २०१६ / चैत्र ३, 

शके १ ९ ३८ 


पुढील अधिसूचना , इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ मार्च २०१६ 
[ संदर्भ : कलम-१ चे उप कलम ( ३) ] 

अधिसूचना क्रमांक १ 

[ संदर्भ : नियम १ चा उप नियम ( २) ] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 

क्रमांक सीडीए. २०१६ /( १२९ / १६) / लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम 
१ चे उपकलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ (२ ) ,(३ ), 
( ४ ), ( ५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र , अधिनियमातील कलमे, लागू 
करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात समुचित 
प्राधिकरण वैयक्तिक जमिनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्याची पद्धत 
सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमिनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक राहील. 
अनुक्रमांक प्रकल्पाचे नाव कायदा लागू होणारे क्षेत्र 

ज्या तारखेपासून शेरा 
कलमे 

लागू होईल ती तारीख 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
१ बुराई मध्यम प्रकल्प, ता . साखरी, बुराई मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र कलम २२ ३१ मार्च २०१६ . 
जि . धुळे ( ३७६५ हे.). 

वगळून इतर 
सर्व कलमे . 


लागू करावयाची 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१९ /पौष ६-१२, शके १९ ४० 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


२ 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ . 


रंगवली मध्यम प्रकल्प, ता . नवापूर , रांगवली मध्यम प्रकल्पांचे 
जि . नंदूरबार ( ५१३० हे.). संपूर्ण लाभक्षेत्र. 


वगळून इतर 
सर्व कलमे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१९/ पौष ६-१२ , शके १ ९ ४० 


3 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd March 2016 

[See section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION 1 


[See Rule 1 ( 2 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 


No. CDA . 2016 /( 129/16 )/CAD (Works).— In exercise of the powers conferred by Section 1 ( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby, notifies Areas, Irrigation Projects, 
Sections of the Act and Date of Applications as specified in columns ( 2 ), (3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act. In said notified area , as provided under Section 7 , no 
water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such 
land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all 
the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers . 


Applicable Area 


Remarks 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of Irrigation 

Project 

( 2 ) 


Sections 
applied 

( 4 ) 


Date of 
Applications 

(5 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


1 . 


Buri Medium Project , 
Tal. Sakhari, 
Dist. Dhule (3765 Ha.) . 


Entire Command Area 
of Buri Medium Project . 


All 
( Except 
Section 22 ). 


31st March 

2016 . 


2 


RangavaliMedium 
Project, Tal. Navapur , 
Dist. Nandurbar 
(5130 Ha.). 


Entire Command Area 
of Rangavali Medium 
Project. 


All 
(Except 
Section 22 ). 


31st March 

2016 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१ ९/ पौष ६-१२, शके १९ ४० 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१६ 


अधिसूचना क्रमांक २ 
[ संदर्भ : नियम १ (३ )] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. २०१६ / (१२९ /१६)/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार , महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 


अनुक्रमांक 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत 
अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे. 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ बुराई मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


१ 


कार्यकारी अभियंता, 
धुळे पाटबंधारे विभाग , धुळे 


२ 


रांगवली मध्यम प्रकल्पांचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


कलमे ६ ( १ ), ९ ( २ ), ९( ४ ), ९( ६ ), ९ ( ९ ), १० ( १) , 
१२ ( २) , १२ ( ६ ), १२ ( ९ ), १३ ( १ ), १३( ३ ), १५ ( ४ ) , 
१५ ( ६ ), १५ ( ९ ), १८ ( २ ), १८ ( ४ ), १८ ( ६ ), २१( १ ), 
२३ ( १ ), २६( १), ४१, ४२( १ ), ६८ ( १) , ४४ , ४५ , 
४७( २ ) व ४८ , म.सिं.प.शे.व्य . नियम-३ 
कलम १८ (९ ) : लघु वितरिकास्तरिय पाणी वापर संस्था 
कलम १९ ( २ ) : लघु वितरिकास्तरिय पाणी वापर संस्था 


अधीक्षक अभियंता कलम ६( ५ ), १६ ( १) ,४२( २ ) 
व प्रशासक , 

लाभक्षेत्र कलम १८ ( ९ ) : उच्चस्तरीय पाणी वापर संस्था . 
विकास प्राधिकरण, जळगांव कलम १ ९( २ ) : मध्यम प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय , 

मध्यम व मोठ्या प्रकल्पावरील कालवास्तरीय 
पाणी वापर संस्था. 


मुख्य अभियंता 


कलम १६( ३ ) 


तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगांव. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१९ / पौष ६-१२, शके १९ ४० 


G 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd March 2016 


NOTIFICATION - 2 


[ See Section 1 ( 3 ) of the Act ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 

No. CDA 2016 /( 129/16 )/CAD (Works).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act , 2005 , the powers 
are given to Government of Mahatrshtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act Section 2 (f) . 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 Section 2 ( 4 ), The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers 
& discharging the duties under the MMISF Act, 2005 . 


Sr. 
No. 


Project & Command Area 


Canal Officers 


Sections of MMISF Act , 2005 
of which powers are given 
to Canal Officers 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Entire Command Area of Buri 
Medium Project 


Executive 
Engineer , Dhule 
Irrigation 
Division , Dhule . 


2 


Entire Command Area of 
RangavaliMedium Project 


Sections 6 ( 1 ), 9 ( 2 ) , 9 (4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ), 10 ( 1 ), 
12 ( 2 ), 12 (6 ), 12 (9 ) , 13 ( 1), 13 ( 3 ), 15 ( 4 ), 15 (6 ), 
15 (9 ), 18 (2 ), 18 ( 4 ), 18 (6 ), 21 ( 1 ) 23( 1), 26 ( 1 ), 41, 
42 ( 1), 68 ( 1) , 44 , 45 , 47 ( 2 ), 48 ,MMISF Rule 
Section 3 
Section 18 ( 9 ) Minor Level Water Users 
Associations. 
Section19( 2 ) Minor Level Water Users 
Associations and Distributary Level Water 
Users Associations. 


Superintending 
Engineer & 
Administrator, 
Development 
Authority , 
Jalgaon . 


Section 6 (5 ), 16 ( 1 ), 42 ( 2 ) 
Section 18 ( 9 ) All Senior Level Water 
Users Associations. 
Section 19 (2 ) Project Level WUA of 
Medium Project CLA ofMajor and 
Medium Project. 


Section 16 ( 3 ) . 


Chief Engineer , 
Tapi Irrigation 
Development 
Corporation , 
Jalgaon . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१९ / पौष ६-१२, शके १९ ४० 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१६ 


[ संदर्भ : कलम १ चे उप कलम ( ३ ) ] 


अधिसूचना क्रमांक १ 


[ संदर्भ : नियम १ चा उप नियम ( २ ) ] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 


क्रमांक सीडीए. २०१६ /(१२९/ १६)/ लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम १ चे 
उपकलम (३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २), (३ ), 
( ४ ), ( ५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र, अधिनियमातील कलमे , लागू 
करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात समुचित 
प्राधिकरण वैयक्तिक जमिनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्याची पद्धत 
सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमिनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक राहील . 


अनुक्रमांक 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


लागू करावयाची 


शेरा 


कलमे 


ज्या तारखेपासून 
लागू होईल ती तारीख 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


गोंदूर लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


कलम २२ 


१ गोंदूर लघु प्रकल्प, ता . जि . धुळे 

( २०० हे .) 


३१ मार्च २०१६ 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


२ 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


कानडा वळण बंधारा , ता . जि . धुळे 
( १४७ हे. ) 


कानडा वळण बंधाऱ्याचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


३ 


कलम २२ 


माना वळण बंधारा , ता . जि . धुळे 
( ८ ९ हे .) 


माना वळण बंधाऱ्याचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


३१ मार्च २०१६ 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


४ 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


रायवट वळण बंधारा, ता . जि . धुळे 
( १२८ हे. ) 


रायवट वळण बंधाऱ्याचेसंपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


५ 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


धामनगाव को.प. बंधारा, ता . जि . धुळे 
( २०५ हे . ) 


धामनगाव को.प. बंधाऱ्याचेसंपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


६ बोधगांव को.प. बंधारा , ता . जि . धुळे 

( २ ९ ८ हे. ) 


बोधगांव को.प.बंधाऱ्याचेसंपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


७ 


३१ मार्च २०१६ 


मेथी लघु प्रकल्प , ता . शिदखेडा, 
जि . धुळे (१४६ हे. ) 


मेथी लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


कलम २२ 
वगळून इतर 
सर्व कलमे 


८ 


खामपाडा लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


कलम २२ 


खामपाडा लघु प्रकल्प, ता . साक्री , 
जि . धुळे (१७८ हे.) 


३१ मार्च २०१६ 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१९ /पौष ६-१२, शके १९ ४० 


( ४ ) 


( ६ ) 


( १ ) 

( २ ) 
९ छावडी लघु प्रकल्प , ता . साक्री, 

जि . धुळे ( २५२ हे.) 


( ३ ) 
छावडी लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


( ५ ) 
३१ मार्च २०१६ 


कलम २२ 


वगळून इतर 


सर्व कलमे 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


१० हाट्टी लघु प्रकल्प, ता . साक्री, जि . धुळे हाट्टी लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
( ५०० हे .) 

लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


११ बुरुडखे लघु प्रकल्प, ता . साक्री, 

जि . धुळे ( ३१६ हे .) 


बुरुडखे लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


१२ शेलबारी 

लघु प्रकल्प , ता . साक्री , 
जि . धुळे ( २३६ हे.) 


शेलबारी लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


१३ 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


वकवाड लघु प्रकल्प, ता . शिरपूर, 
जि . धुळे ( ३५८ हे .) 


वकवाड लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


१४ गधडदेव लघु प्रकल्प , ता . शिरपूर , 

जि . धुळे ( २७५ हे .) 


गधडदेव लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


१५ कालीकराड 

लघु प्रकल्प , ता . शिरपूर , 
जि . धुळे ( ३७७ हे.) 


कालीकराड लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


१६ खामखेडा लघु प्रकल्प, ता . शिरपूर , 

जि . धुळे ( ३७० हे .) 


खामखेडा लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


. 


१७ ठाणेपाडा लघु प्रकल्प , ता . नंदूरबार , 

जि . नंदूरबार ( ५५१ हे.) 


ठाणेपाडा लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


. 


१८ खोलघर लघु प्रकल्प, ता . नंदूरबार , 

जि . नंदूरबार ( ६२५ हे.) 


खोलघर लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


१९ सुलीपाडा लघु प्रकल्प , ता. नवापूर 

जि . नंदूरबार ( ३१६ हे.) 


सुलीपाडा लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


२० मुगधन लघु प्रकल्प , ता . नवापूर , 

जि . नंदूरबार ( ५८६ हे.) 


मुगधन लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


२१ 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


पावला लघु प्रकल्प , ता . नंदूरबार , 
जि . नंदूरबार ( ३०४ हे.) 


पावला लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


२२ लोंढरे लघु प्रकल्प , शहादा , 

जि . नंदूरबार ( ४७० हे. ) 


लोंढरे लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


२३ शहाणे लघु प्रकल्प, ता . शहादा, 

जि . नंदूरबार ( ३१ ९ हे.) 


शहाणे लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१९ / पौष ६-१२, शके १९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


२४ 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


वावद लघु प्रकल्प, ता . शहादा, 
जि . नंदूरबार ( ४१८ हे.) 


वावद लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


२५ महुपाडा लघु प्रकल्प, ता . तळोदा, 

जि . नंदूरबार ( ४५२ हे.) 


महुपाडा लघु प्रकल्पाचेसंपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


२६ पाडळपूर लघु प्रकल्प , ता . तळोदा, 

जि . नंदूरबार ( २०८ हे .) 


पाडळपूर लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


- 


२७ रोझवा लघु प्रकल्प, ता . तळोदा , 

जि . नंदूरबार ( ३१४ हे.) 


रोझवा लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


२८ 


३१ मार्च २०१६ 


धनराट बंधारा, ता . नवापूर, 
जि . नंदूरबार (१२५ हे. ) 


धनराट बंधाऱ्याचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


कलम २२ 
वगळून इतर 
सर्व कलमे 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


२९ सुर्देदे बंधारा , ता . नंदूरबार , 

जि . नंदूरबार (२५२ हे.) 


सुर्देदे बंधाऱ्याचेसंपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१९ /पौष ६-१२, शके १९ ४० 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 31 March 2016 

[ See section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION - 1 


[See Rule 1 ( 2 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 

No. CDA . 2016 /( 129/16 )/CAD (Works ).— In exercise of the powers conferred by Sec. 1 ( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of Maharashtra , hereby , notifies Areas, Irrigation Projects, Sections of the Act and 
Date of Applications as specified in columns ( 2 ), ( 3 ), (4 ), (5 ) & (6 ) of the table below for bringing in 
force the Act. In said notified area , as provided under Sec . 7 , no water shall be supplied by the 
Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land and the system of supply 
of water through Water Users Association shall be binding on all the holders and occupiers of the 
land under Management of Irrigation System by Farmers : 


Applicable Area 


Remarks 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of Irrigation 

Project 

( 2 ) 


Sections 
applied 

( 4 ) 


Date of 
Applications 

(5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


1 


Gondu Minor Project , 
Tal- Dhule , Dist- Dhule 
(200 Ha .) 


Entire Command Area of 
Gondu Minor Project 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 


2 


Kanda Diversion Weir , 
Tal-Dhule , Dist- Dhule 
( 147 Ha .) 


Entire Command Area of 
Kanda Diversion Weir 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


3 


Mana Diversion Weir , 
Tal- Dhule , Dist - Dhule 
(89 Ha.) 


Entire Command Area of 
Mana Diversion Weir 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


4 


Raivat Diversion Weir , 
Tal- Dhule , Dist- Dhule 
(325 Ha .) 


Entire Command Area of 
Raivat Diversion Weir 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


5 


Dhamangoan K. T. Weir , 
Tal- Dhule , Dist - Dhule 
( 205 Ha.) 


Entire Command Area of 
Dhamangoan K.T. Weir 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


6 


Bodhgoan K.T. Weir , 
Tal- Dhule , Dist- Dhule 
(298 Ha. ) 


Entire Command Area of 
Bodhgoan K.T. Weir 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 


7 


MathiMinor Project , 
Tal- Shidhkheda , 
Dist- Dhule ( 146 Ha. ) 


Entire Command Area of 
MathiMinor Project 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


8 Khampada Minor Project, 

Tal- Sakri, Dist- Dhule 
( 178 Ha.) 


Entire Command Area of 
Khampada Minor Project 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


9 


Chaw diMinor Project, 
Tal- Sakri, Dist- Dhule 
( 252 Ha .) 


Entire Command Area of 
ChawdiMinor Project 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१९ / पौष ६-१२, शके १९ ४० 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


10 


Hatti Minor Project , 
Tal- Sakri, Dist - Dhule 
(500 Ha .) 


Entire Command Area of 
Hatti Minor Project 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


11 


Burudkhe Minor Project , 
Tal- Sakri, Dist- Dhule 
(316 Ha.) 


Entire Command Area of 
BurudkheMinor Project 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


12 


Shelbari Minor Project, 
Tal- Sakri, Dist - Dhule 
( 236 Ha.) 


Entire Command Area of 
Shelbari Minor Project 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


13 


Wakwad Minor Project, 
Tal- Shirpur, Dist- Dhule 
( 358 Ha. ) 


Entire Command Area of 
Wakwad Minor Project 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


14 


Gadhadev Minor Project , 
Tal- Shirpur, Dist- Dhule 
( 275 Ha .) 


Entire Command Area of 
Gadhadev Minor Project 


All ( Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


15 


Kalikarad Minor Project, 
Tal- Shirpur , Dist - Dhule 
(377 Ha .) 


Entire Command Area of 
Kalikarad Minor Project 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


16 


Khamkeda Minor Project, 
Tal- Shirpur , Dist - Dhule 
( 370 Ha.) 


Entire Command Area of 
Khamkeda Minor Project 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


17 


Thanepada Minor Project , Entire Command Area of 
Tal- Nandurbar , Dist- Dhule Thanepada Minor Project 
(551 Ha .) 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


18 


Kholkher Minor Project , Entire Command Area of 
Tal- Nandurbar , Dist - Dhule Kholkher Minor Project 
(625 Ha .) 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


19 


Sulipada Minor Project , Entire Command Area of 
Tal- Nawapur , Dist- Dhule Sulipada Minor Project 
(316 Ha . ) 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


20 


Mugadhan Minor Project , Entire Command Area of 
Tal- Nawapur , Dist- Dhule Mugadhan Minor Project 
(586 Ha.) 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


21 


Pawla Minor Project , 
Tal- Nandurbar, 
Dist- Nandurbar (304 Ha.) 


Entire Command Area of 
Pawla Minor Project 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


22 


Londhre Minor Project , 
Tal- Nandurbar , 
Dist- Nandurbar (470 Ha .) 


Entire Command Area of 
Londhre Minor Project 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


23 


Shahane Minor Project , 
Tal- Shahada , 
Dist- Nandurbar (319 Ha.) 


Entire Command Area of 
Shahane Minor Project 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


24 


Vavad Minor Project, 
Tal- Shahada , 
Dist- Nandurbar (418 Ha.) 


Entire Command Area of 
Vavad Minor Project 


All (Except 31st March 2016 
Section 22) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१९ /पौष ६-१२, शके १९ ४० 


११ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


25 


Mahupada Minor Project, 
Tal- Talodha , 
Dist- Nandurbar (452 Ha.) 


Entire Command Area of 
Mahupada Minor Project 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


26 


Padlpur Minor Project, 
Tal- Talodha, 
Dist- Nandurbar (208 Ha.) 


Entire Command Area of 
Padlpur Minor Project 


All (Except 31st March 2016 
Section 22) 


27 


Rozwa Minor Project , 
Tal- Talodha, 
Dist- Nandurbar (314 Ha.) 


Entire Command Area of 
Rozwa Minor Project 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


28 


Dhanrat Weir , 
Tal- Nawapur, 
Dist- Nandurbar ( 125 Ha.) 


Entire Command Area of 
Dhanrat Weir 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


29 


Sunderde Weir , 
Tal- Nandurbar , 
Dist- Nandurbar ( 252 Ha .) 


Entire Command Area of 
Sunderde Weir 


All (Except 31st March 2016 
Section 22 ) 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S.K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१९ / पौष ६-१२, शके १९ ४० 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ दिनांक २३ मार्च २०१६ 


अधिसूचना क्रमांक २ 


[ संदर्भ : नियम १ ( ३ ) ] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 

क्रमांक सीडीए. २०१६ /( १२ ९/ १६ )/ लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 


त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विर्निदीष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत 


अनुक्रमांक 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत 
अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ गोंदूर लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
२ कानडा वळण बंधाऱ्याचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 

माना वळण बंधाऱ्याचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


कार्यकारी अभियंता, धुळे कलमे -६ (१), ९( २), ९( ४ ), ९( ६ ), ९(९ ), १०(१), 
पाटबंधारे विभाग, धुळे . १२( २ ), १२( ६ ), १२( ९ ), १३ ( १), १३( ३ ), १५ ( ४ ) , 

१५ ( ६) , १५ (९ ) , १६ ( १), १६ ( ४ ), १८ ( २), १८ ( ४ ) , 
१८ ( ६ ), १८ ( ९ ), १९ ( २) , २१ (१ ), २३ ( १), २६ (१ ) , 
४१ , ४२( १ ), ६८ (१ ) , ४४, ४५ , ४७( २ ), व ४८ 
म.सिं.प.शे.व्य . नियम-३ . 


३ 


४ 


रायवट वळण बंधाऱ्याचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


५ धामनगांव को.प. बंधाऱ्याचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र 


अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 

प्राधिकरण , जळगांव . 


कलम-६( ५ ) , ४२( २ ) . 


८ 


६ बोधगांव को.प.बंधाऱ्याचेसंपूर्ण लाभक्षेत्र 
७ मेथी लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 

खामपाडा लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
९ छावडी लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
१० हाट्टी लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
११ बुरुडखे लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
१२ शेलबारी लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
१३ वकवाड लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
१४ गधडदेव 

लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
१५ कालीकराड लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
१६ खामखेडा 

लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
१७ ठाणेपाडा 

लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१९ / पौष ६-१२, शके १९ ४० 


१३ 


अनुक्रमांक 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत 
अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ ९ 


१८ खोलघर लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
सुलीपाडा लघु 

प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
२० मुगधन लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
२१ पावला लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
२२ लोंढरे लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
२३ शहाणे लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
२४ वावद लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
२५ महुपाडा लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
२६ पाडळपूर लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
२७ रोझवा लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


२८ धनराट बंधाऱ्याचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
२९ सुर्देदे बंधाऱ्याचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते बुधवार , 


डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१ ९ / पौष ६-१२ , शके १ ९ ४० 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd March 2016 


NOTIFICATION 2 


[See section - 1 ( 3 ) of the Act ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT , 2005 . 


No. CDA . 2016 /( 129/16 )/CAD (Works).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the 

powers 
are given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act Section 2 (f) . 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 Section 2 ( 4 ), The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 ; 

Schedule 


Sr. 
No 


Project & Command Area 


Canal officers 


Sections of MMISF Act, 2005 
of which powers are given to 

canal officers 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Entire Command Area of Gondu 
Minor Project . 


2 


Entire Command Area of 
Kanda Diversion Weir . 


Executive Engineer , 
Jalgaon Irrigation 
Division , Jalgaon . 


Sections 6 ( 1 ), 9 ( 2 ), 9 ( 4 ) , 9 (6 ), 9 ( 9 ) , 10 ( 1 ) , 
12 ( 2 ), 12 (6 ), 12( 9 ), 13 ( 1 ), 13 (3 ), 15 ( 4 ), 
15 (6 ), 15 ( 9 ), 16 ( 1 ), 16 ( 4 ), 18 ( 2 ), 18 (4 ), 
18 (6 ), 18 ( 9), 19 ( 2 ), 21 ( 1), 23 ( 1), 26 ( 1 ), 41, 
42 ( 1), 68 ( 1), 44 , 45 , 47 (2 ), 48 , MMISF 
Rule Section 3 . 


3 


Entire Command Area of Mana 
Diversion Weir . 


4 


Entire Command Area of Raivat 
Diversion Weir . 


5 


Entire Command Area of 
Dhamangoan K. T. Weir. 
Entire Command Area of Bodhgoan 
K. T. Weir . 


6 


7 


8 


9 


Superintending 
Engineer & 
Administrator , 
Development 
Authority , Jalgaon . 


Section 6 (5 ), 42 ( 2 ) 


10 


Entire Command Area ofMathi 
Minor Project . 
Entire Command Area of Khampada 
Minor Project . 
Entire Command Area of Chawdi 
Minor Project. 
Entire Command Area of Hatti 
Minor Project . 
Entire Command Area of Burudkhe 
Minor Project. 
Entire Command Area of Shelbari 
Minor Project. 
Entire Command Area of Wakwad 
Minor Project . 
Entire Command Area of Gadhadev 
Minor Project. 


11 


12 


13 


14 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१९ / पौष ६-१२, शके १९ ४० 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


Entire Command Area of Kalikarad 
Minor Project . 
Entire Command Area of Khamkeda 
Minor Project. 
Entire Command Area of Thanepada 
Minor Project . 
Entire Command Area of Kholkher 
Minor Project. 
Entire Command Area of Sulipada 
Minor Project . 
Entire Command Area of Mugadhan 
Minor Project . 
Entire Command Area of Pawla 
Minor Project 
Entire Command Area of Londhre 
Minor Project . 
Entire Command Area of Shahane 
Minor Project . 
Entire Command Area of Vavad 
Minor Project. 
Entire Command Area of Mahupada 
Minor Project . 
Entire Command Area of Padlpur 
Minor Project . 
Entire Command Area of Rozwa 
Minor Project. 


22 


Superintending 
Engineer & 
Administrator , 
Development 
Authority , Jalgaon . 


Section 6 (5 ), 42 ( 2 ). 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


Entire Command Area of Dhanrat 
Weir . 


29 


Entire Command Area of Sunderde 
Weir . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -३ अ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१९ /पौष ६-१२, शके १९ ४० 


९ ४ 


बुधवार , मार्च २३, २०१६ / चैत्र ३, शके १ ९ ३८ 


जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २३ मार्च २०१६ 


[ संदर्भ : कलम १ चे उप कलम ( ३ ) ] 

अधिसूचना क्रमांक १ 
[ संदर्भ : नियम १ चा उप नियम ( २) ] 


. 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए. २०१६ /(१४५/१६ )/ लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उप -कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २ ) 
( ३), ( ४), ( ५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र, अधिनियमातील कलमे , 
लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात समुचित 
प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्याची पद्धत 
सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक राहील. 
अनुक्रमांक प्रकल्पाचे नाव 

कायदा लागू होणारे क्षेत्र 

लागू करावयाची 

ज्या तारखेपासून शेरा 

कलमे लागू होईल ती तारीख 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 


१ 


सर्व 


३१ मार्च २०१६ 


जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजना, जिहे कठापूर उपसासिंचन 
ता . कोरेगांव, जि . सातारा योजने अंतर्गत 
( ७३७१ हे. ) 

१. को.प.बं. खटाव ३ ( ६०० हे . ) 
२. को.प. बं . पुसेगाव ( २७० हे .) 
३. को.प.बं. राउतवाडी ( ७ ९ १ हे. ) 
४. को.प.बं. शिरसवस्ती ( ३३० हे . ) 
५. को.प. बं . वडूज -२ 

( गायकवाड वस्ती ) ( २०२० हे . ) 
६. को.प. बं . वडूज -३ ( ३०० हे.) 
७. को.प.बं. गणेशवाडी ( २७० हे . ) 
८. को.प.बं. दहिवडी ( भटकीमळा ) 

(५५४ हे. ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१९ / पौष ६-१२, शके १९ ४० 


१७ 


अनुक्रमांक 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


लागू करावयाची 


शेरा 


ज्या तारखेपासून 
लागू होईल ती तारीख 


कलमे 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


९ . को.प.बं पळशी-५ (१२६६ हे .) 
१०. को.प.बं. 

म्हसवड ( सर्किटहाऊस ) 
( ५८० हे .) 
११. को.प.बं. रानमळा 

( ३ ९ ० हे .) चे लाभक्षेत्र . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


8C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१९ / पौष ६-१२, शके १९ ४० 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd March 2016 

[ See section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION 1 


( See Rule – 1 ( 2 ) 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act, 2005 . 


No. CDA . 2016 /( 145/16 )/CAD (Works).— In exercise of the powers conferred by Section 1 ( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State of Maharashtra , hereby, notifies Areas, Irrigation Projects , Sections of 
the Act and Date of Applications as specified in columns ( 2 ), (3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the table below 
for bringing in force the Act . In said notified area , as provided under Section 7 , no water shall be 
supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land and the 
system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all the 
holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers . 


Applicable Area 


Remarks 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of Irrigation 

Project 

( 2 ) 


Sections 
applied 

( 4 ) 


Date of 
Applications 

(5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


1 


All 


31st March 2016 


Jihe Kathapur Lift 
Irrigation Scheme, 
Tal. Koregaon , Dist. Satara 


Command Area of 
1. K.T.W. Khatav -3 

(600 Ha.) 
2. K.T.W. Pusegaon 

( 270 Ha .) 
3. K.T.W. Routwadi 

(791 Ha .) 
4. K.T.W. Shiraswasti 

( 330 Ha.) 
5. K.T.W. Vaduj- 2 

(Gaikwadwasti) ( 2020 Ha.) 
6. K.T.W. Vaduj- 3 

( 300 Ha .) 
7. K.T.W.Ganeshwadi 

( 270 Ha.) 
8. K.T.W.Dahiwadi 

(Bhatkimala ) (554 Ha.) 
9. K.T.W.Palshi- 5 

(1266 Ha.) 
10. K.T.W.Mhaswad 

(Circuit House ) (580 Ha.) 
11. K.T.W.Ranmala 

(390 Ha.) 
Under Jihe Kathapur Lift 
Irrigation Scheme. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१९/ पौष ६-१२, शके १ ९ ४० 


१ ९ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१६ 


अधिसूचना क्रमांक २ 
[ संदर्भ : नियम १ ( ३ ) ] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए . २०१६ /( १४५/१६)/ लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 


त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिदिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 


अनुक्रमांक 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत 
अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे . 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


कठापूर उपसासिंचन 


कार्यकारी अभियंता, जिहे कलम ६( १ ), ९ ( २ ), ९ ( ४ ), ९( ६ ) , ९ (९ ), १० ( १) , 

१२( २ ), १२( ६ ), १२( ९ ) , १३ ( १), १३( ३ ), १५ ( ४ ) , 
विभाग , सातारा . 

१५ ( ६ ), १५ ( ९ ), १८ ( २) , १८ ( ४ ), १८ ( ६ ), २१( १ ), २२ , 
२३( १ ), २६( १ ), ४१, ४२ ( १) , ६८ ( १ ), ४४ , ४५ , 
४७( २ ) व ४८ , म.सि.प.शे.व्य . नियम -३. 
कलम १८ (९ ) : लघु वितरिकास्तरिय पाणी वापर संस्था 
कलम १९ ( २ ) : लघु वितरिकास्तरिय पाणी वापर संस्था 


. 


जिहे कठापूर उपसासिंचन योजने 
अंतर्गत 
१. को.प.बं. खटाव ३ ( ६०० हे. ) 
२. को.प.बं. पुसेगाव ( २७० हे.) 
३. को.प.बं. राउतवाडी ( ७ ९१ हे. ) 
४. को.प.बं. शिरसवस्ती ( ३३० हे .) 
५. को.प.बं. वडूज-२ (गायकवाड वस्ती) 

( २०२० हे. ) 
६. को.प.बं. वडूज -३ ( ३०० हे.) 
७. को.प.बं. गणेशवाडी ( २७० हे . ) 
८. को.प.बं. दहिवडी ( भटकीमळा ) 

( ५५४ हे. ) 
९ . को.प.बं. पळशी-५ ( १२६६ हे. ) 
१०. को.प.बं म्हसवड ( सर्किटहाऊस ) 

( ५८० हे .) 
११. को.प.बं रानमळा ( ३ ९ ० हे .) 

चे लाभक्षेत्र . 


अधीक्षक अभियंता, सातारा कलम -६ ( ५ ), ४२ ( २ ) 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ , कलम -१६( १ ) मध्यम व मोठे प्रकल्प 
सातारा . 

कलम १८ ( ९ ) उच्चस्तरीय पाणी वापर संस्था 
कलम १९( २ ) : मध्यम प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय, मध्यम 
व मोठ्या प्रकल्पावरील कालवास्तरीय पाणी वापर संस्था. 


मुख्य अभियंता (विप्र ), 
जलसंपदा विभाग, पुणे . 


कलम १६ ( ३ ) मध्यम व मोठे प्रकल्प 
कलम १ ९ ( २) मोठ्या प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय 
पाणी वापर संस्था . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २, २०१९ / पौष ६-१२, शके १९ ४० 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd March 2016 


NOTIFICATION 2 


[See section 1( 3 ) of the Act ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 


No. CDA . 2016 /( 145/16 )/CAD (Works).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act , 2005 , the powers 
are given to Government of Mahatrshtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act Section 2 (f) 


Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act , 1976 Section 2 (4 ), The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers 
and discharging the duties under the MMISF Act, 2005 . 


Sr. 


Project and Command Area 


Canal Officers 


No. 


Sections of MMISF ACT , 2005 
of which powers are given to canal 

officers 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Executive 
Engineer , Jihe 
Kathapur Lift 
Irrigation Division , 
Satara . 


Section 6 ( 1) , 9 (2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ), 10 ( 1), 
12 ( 2 ), 12 (6 ), 12( 9 ), 13 ( 1 ), 13 ( 3 ), 15 ( 4 ), 15 (6 ), 
15 (9 ), 18 ( 2 ), 18 ( 4 ), 18 (6 ), 21( 1 ), 22, 23 ( 1), 26 ( 1 ), 
41, 42 ( 1 ), 68 ( 1 ) 44 , 45 , 47( 2 ) , 48 , MMISF 
Rule Section 3 . 
Section 18 ( 9 ) Minor Level Water Users 
Associations . 
Section19 ( 2 ) Minor Level Water 
Users Associations , and Distributary Level 
Water Users Associations. 


Command Area of 
1. K.T.W.Khatav - 3 (600 Ha.) 
2. K.T.W.Pusegaon (270 Ha .) 
3. K.T.W.Routwadi ( 791Ha.) 
4. K.T.W. Shiraswasti 

( 330 Ha .) 
5. K.T.W. Vaduj- 2 

(Gaikwadwasti ) ( 2020 Ha .) 
6. K.T.W. Vaduj- 3 ( 300 Ha.) 
7. K.T.W.Ganeshwadi 

(270 Ha. ) 
8. K.T.W. Dahiwadi 

( Bhatkimala ) (554 Ha .) 
9. K.T.W. Palshi- 5 ( 1266 Ha.) 
10. K.T.W.Mhaswad 

(Circuit House ) (580 Ha. ) 
11. K.T.W. Ranmala 

(390 Ha.) 
Under Jihe Kathapur Lift 
Irrigation Scheme. 


Superintending 
Engineer , Satara 
Irrigation Project 
Circle , Satara . 


Section 6 (5 ) , 42 ( 2 ) 
Section 16 ( 1 ) Medium and Major Project 
Section 18 ( 9 ) All Senior Level Water Users 
Associations. 
Section 19 ( 2 ) Project Level WUA of Medium 
Project and CLA ofMajor and Medium 
Project . 
Section 16 ( 3 ) Medium and Major Projects 
Section 19 (2 ) Project level Water Users 
Association of Major Project . 


Chief Engineer 
( SP ) , Water 
Resources 
Department , Pune. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


